क्रिकेटवीर श्री. सुनिल गावस्कर यांना वांद्रे 
रेक्लेमेशान येथे वितरीत करण्यात आलेल्या 


२००० चौ.मी.भूखंडाचे वाटप रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- वाटप-२०१८/प्र.क्र.२४६/गृनिप 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ जून, २०२२. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक:-एडीएल-११८३/(१३४४)/का-१०, 

दि.१०/६/१९८८ 

२) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक:-एडीएल-११८३/(१३४४)/गृनिभू-१, 
दि.६/७/१९९९ 

३) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक:-एडीएल-११८३/(१३४४)/गृनिभू, 
दि.२९/११/२००२ 

४) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक:-एडीएल-११८३/(१३४४)/गृनिभू, 
दि.१४/९/२००७ 

५) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक :- वाटप-२०१८/प्र.क्र.२४६/गृनिप, 
दि.१५/९/२०२१ 

६) शासन शुध्दीपत्रक, गृहनिर्माण विभाग, क्र:- वाटप-२०१८/प्र.क्र.२४६/गृनिप, 
दि.२१/९/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


क्रिकेटवीर श्री. सुनिल गावस्कर यांना इनडोअर क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र उघडण्यासाठी 
बांद्रा-कुर्ला संकुलात (वांद्रे TESA) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे उपलब्ध 
असलेल्या २००० चौ.मी. आकाराच्या भूखंडाचे वितरण, वाचा क्र.१ येथील दि.१०/६/१९८८ च्या 
शासन निर्णयान्वये काही अटी व शातींच्या अधीन राहून करण्यात आलेले आहे. सदरहू भूखंडाच्या 
वितरणातील अटी व शार्तीमध्ये वाचा क्र.२ ते ६ येथील शासन निर्णयांन्वये सुधारणा करण्यात 
आलेल्या आहेत. तथापि, सुनिल गावस्कर क्रिकेट फाऊंडेशन यांनी त्यांच्या दि.५/४/२०२२ 
पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरुन, मल्टी फॅसिलिटीज स्पोर्ट्स सेंटर विथ इनडोअर व 
आऊटडोअर फॅसिलिटीजसाठी वितरीत करण्यात आलेला बांद्रा-कुर्ला संकुल (वांद्रे Lass) 
येथील भूखंडाचे वितरण रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

क्रिकेटवीर श्री. सुनिल गावस्कर यांना बांद्रा-कुर्ला संकुल (वांद्रे रेक्लेमेशान) येथे म्हाडाच्या 
मालकीचा २००० चौ.मी. भूखंड मल्टी फॅसिलिटीज स्पोर्ट्स सेंटर विथ इनडोअर व आऊटडोअर 
फॅसिलिटीज साठी वितरीत करण्यात आलेला आहे. श्री. सुनिल गावस्कर, विश्वस्त सुनिल 
गावस्कर क्रिकेट फाऊंडेशन यांच्या दि.५/४/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस 
अनुसरुन, सुनिळ गावस्कर क्रिकेट फाऊंडेशन यांना दि.१०/६/१९८८ रोजीच्या शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः वाटप-२०१८/प्र.क्र.२४६/गृनिप 


निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या न.भू.क्र.9९१/ए या मिळकतीवरीलळ २००० चौ.मी. 
क्षेत्रफळाच्या सदरहू भूखंडाचे वितरण रद्द करण्यात येत आहे. 

तरी म्हाडाने यासंदर्भात पुढील नियमोचित कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीची माहिती 
शासनास सादर करावी. 
२. सदरहू भूखंडाच्या संदर्भात म्हाडाची व अन्य संबंधित प्राधिकरणाची जी काही प्रलंबित 
येणी बाकी असतील ती प्रचलित नियमातील तरतुदीनुसार वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात 
यावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०६२४१५२५१७६९०९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digital 
DN: c= 
१९ 
harose 0 
5d44d15f7dbd6 1 babb4ae6df, cn=Bharose 
Date: 2022.06.24 15:28:46 +05'30' 


(मुं. उ. भरोसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा.सभापती/मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
3) मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
८) मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९) मा. राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्वी, मंत्रालय, मुंबई 
११) मा. संसद सदस्य / विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य (सर्वी 
१२) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
१३) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
(म्हाडा), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
१६) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
१७) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगरे 
१८) मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई. 
१९) उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०) सुनिल गावस्कर क्रिकेट फाऊंडेशन, ४२ सुरय्या, पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई. 
२१) निवडनस्ती (गृनिप), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
XXXXX 


पृष्ठ २ पैकी २ 


